गृह विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मे, २०%. 


क्रमांक : आयपीएस१७१० / प्र.क्र.१८४ / पोल-१. 


श्री. ए. व्ही. पारसनीस, भापोसे (१९७६) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव 
पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना महासंचालक दर्जाच्या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


vid VN 
( कैलास fa 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


क्रमांक :आयपीएस१७१० / प्र.क्र.१८४ / पोल-१, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - ३१ मे, २०१०. 


प्रत, माहितीसाठी सादर अग्रेषित :- 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
लेखा अधिकारी, भापोसे सेल, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ए. व्ही. पारसनीस, भापोसे (१९७६) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 
व्यवस्थापक, मध्यवर्ती शासकिय मुद्रणालय, मुंबई, याना विनंती करण्यात येते की, 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र-भाग-१ मध्ये प्रसिध्द करुन त्याच्या 
१० प्रती या विभागास पाठवाव्यात. 
निवडनस्ती पोल-१, 
वैयक्तिक नस्ती. 


P00, 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


D:\new pol-1\TRANSFE&POSTING\CR 184.10 Transfer ख 0९11909 


